प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या 
कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण 
व दुरुस्ती करिता निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२१ 


वाचाः- 
१) शासन निर्णय, क्रमांक : निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण दिनांक, ०८ डिसेंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण दिनांक, ०८ डिसेंबर, २०२० मध्ये चौथ्या 
परिच्छेदाऐवजी खालील परिच्छेद वाचावा:- 


“सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७३/२०२१/व्यय-५ 
दि. १९/०२/२०२१ यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा 
संकेताक २०२०१२०८१६५७१६४४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१२०९४७५९२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 9 
SHANKARRAO PAWAR : 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 


SPORT 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


७. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, चर्नीरोड, मुंबई. 

८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 
१०. शिक्षण संचाळक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

११. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१५. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१८ अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


